विभाग (खुद्द) मधील ४८ अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२० ते 
दि.३१.०८.२०२० पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्र. अस्थाप-२०२०/प्र.क्र.५४/प्रशा-१, 
मंत्रालय, दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ०२ मार्च, २०२० 


वाचा:- 
१. कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग,शा.नि.क्र. कौविउ-२०१९/प्र.क्र.४५/प्रशा-१,दि.१७.०९.२०१९ 
२. वित्त विभाग,शा.नि.क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१२.०२.२०२० 


प्रस्तावना - 

कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवर ४८ अस्थायी पदांना उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र.१ 
येथील शासन निर्णयानुसार दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 
२. उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सर्व प्रशासकीय विभागांची सुधारीत 
आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही अद्याप पुर्ण न झाल्याने, “सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या सुधारित 
आकृतीबंधास तातडीने उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याच्या अटीस अधीन राहून” आकृतीबंधात समाविष्ट 
असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्य परंतु,ज्यांचा समावेश 
आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, san अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२० ते 
दि.३१.०८.२०२० या ०६ महिन्यांच्या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. 


शासन निर्णय:- 

कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेली 
४८ अस्थायी पदे, सुधारित आकृतीबंधास तातडीने उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याच्या अटीस अधीन 
राहून,दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२०पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२ सदर पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र. “झेडए -२,२२५१,सेक्रेटरीएट सामाजिक सेवा (09)(09) रोजगार व 
स्वयंरोजगार विभाग (22490498) दत्तमत” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील मंजूर 
तरतुदीखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क 
दि.१२/०२/२०२० अन्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०२१२३२५५२३०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Santosh Vithal ४८४ 
Rokade 


(संतोष रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
०१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र,मुंबई. 
०२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), मुंबई. 
०३. अ.मु.स, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२०/प्र.क्र.५४/प्रशा-१ 


०४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

०५. वित्त विभाग( व्यय-६/वित्तीय सुधारणा),मंत्रालय,मुंबई. 

०६. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-१८,र.व G1) Fae, AS. 
०७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. (रोख शाखेमार्फत) 

०८. निवड नस्ती/प्रज्ञा-१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२०/प्र.क्र.५४/प्रशा-१ 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय क्रमांक -कौवविउ-२०२०/प्र.क्र.५४/प्रशा-१ दिनांक ०२ मार्च, २०२० अन्वये ४८ अस्थायी 
पदांना दि.०१/०३/२०२० ते ३१/०८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


अ.क्र. | पदाचा संवर्ग पदाची वेतनश्रेणी (७ व्या वेतन 
संख्या आयोगानुसार सुधारित संचरनेतील 
वेतनश्रेणी) 
ca प्रधान सचिव ie il संवर्ग पद 
२ सह सचिव fae | 5-२७ :११८५००-२१४१०० 
३ उपसचिव ee ___: 5-२५ : ७८८००-२०९२०० 
४ विशेष कार्य अधिकारी २ 5-२५ : ७८८००-२०९२०० 
(उपसचिव दर्जा गट-अ) 
4 अवर सचिव fa S-23 : ६७७००-२०८७०० 
& वरिष्ठ स्वीय सहायक ———| S-23: ६७७००-२०८७०० 
9 कक्ष अधिकारी न S-20 : ५६१००-१७७५०० 
निवडश्रेणी लघूलेखक १. | 89-१६ : ४४९००-१४२४०० 
उच्चश्रेणी लघुलेखक २ 5-१५ : ४१८००-१३२३०० 
Kae. | सहाय्यक कक्ष अधिकारी ९ 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 
अते, | संगणक सहायक ३ 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 
१२ | निम्नश्रेणी लघुलेखक ३ 85-१४ : ३८६००-१२२८०० 
१३ | लघुटंकलेखक १. | 89-0८ : २५५००-८११०० 
१४ । रोखपाल(लिपीक-टंकलेखक) ame 2 5-०६ : १९९००-६३२०० 
१५ | देयक-लिपीक (लिपीक-टंकलेखक) fe | 5-०६ : १९९००-६३२०० 
१६ | लिपीक-टंकलेखक ८ 5-६ : १९९००-६३२०० 
१७ । वाहन चालक २ 5-६ : १९९००-६३२०० 
१८ । शिपाई ४ 5-१ : १५०००-४७६०० 
एकूण ४ट अस्थायी पदे 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


